सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी,गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०१९, दि.०१/०१/२०२० 
आणि दि.०१/०१/२०२१ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२७/१६ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १० मे, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 
२) शासन परिपत्रक, कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.१३२/१६ अ, 
72.92.92.209¢, 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.१०.२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये शासनसेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व 
प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ स्थित 
अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी,गट-ब या संवर्गामध्ये दि.०१.०१.२०१८ ते दि.३१.१२.२०२० 
या कालावधीमध्ये सरळसेवा भरती वा पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या 
नावाचा समावेश करुन या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९, दि.०१.०१.२०२० व आणि दि.०१.०१.२०२१ 
स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून झासन निर्णय, सा.प्र.वि.दि.२१.१०.२०११ 
मधील तरतुदीनुसार सदर अंतरिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या प्रपत्र- अ, ब आणि क नुसार 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. आयुक्त (कृषि) यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व 
संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व 
तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. तसेच या तात्पुरत्या ज्येष्ठता 
सूची संदर्भात आक्षेप/त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधितांनी पंधरा दिवसाच्या आत निवेदन सादर 
करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही, अशा सूचना संबंधीतांना 
द्याव्यात. प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून 
सदर निवेदने, सविस्तर अभिप्रायांसह शासनास पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती 
प्रापत न झाल्यास सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणाचाही आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरुन 
अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२७/१६ अ 


४. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 
शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१०७६/१२,दिनांक २१/०६/१९८२ 
नूसार फक्त सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी गट-ब संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरीता 
विचारात घेण्यात येईल. 

५. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर अंतरिम ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत सहाय्यक प्रशासकीय 
अधिकारी, गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) 
निदर्शनास आणावी. 

६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0॥959॥॥8.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१०१५५६२८४६०१ असा 


आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji #222 
Dhapate 
(सु. सं. धपाटे ) 
सोबत : प्रपत्रः-अ, ब आणि क शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
३) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
४) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
५) उपसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६) संबंधित अधिकारी 
0) निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र-"अ" 
सामान्य राज्य सेवा, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी गट-ब संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासुची 


wat जन्म तारीख | नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा art ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा दिनांक | शैक्षणिक | अभिप्राय 
(नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग (सरळसेवेने/ मर्यादीत । ज्येष्ठतेचा मानीव अर्हता 
बदलला असल्यास विभागीय परिक्षेव्दारे दिनांक 
त्याचा दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परिक्षेचे वर्ष) 
g 


सकळ [eee — a 
a in 
— “कळा 
we ररक [eee | 
a pee] eee |e | eee कक्कर fd 
ar nl 
क कना 
् [esate] eee | | ete झक 
ad Aca 
pense ee ee ee [et [eee eee र| 
त रिकच्छणा बनाकर [७6 क क्क ७४० कळक र| 
न्च्चात्त्त 
बल [२७ ८०७ ककत | ८5५७७ | eee [Td 
एक १ पसा स्की पक क्य से कसत पक ण प | 


प्रपत्र- "ब" 


सामान्य राज्य सेवा, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी गट-ब संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासुची 


शि क्र नांव प्रवर्ग तनयुक्‍ती जन्म तारीख नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तांचा म ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा दिनांक शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
नंतर प्रवर्ग बदलला sata विभागीय ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
असल्यास त्याचा दिनांक) परि नियुक्त 

उमेदवारांचा यता णवत्ता 

क्रमांक व परिक्षेचे वर्ष 
g एस. एन. भोयर खुला ०१-०१-१९६३ ०९-१०-२०१३ पदोन्नतीने ०९-१०-२०१३ ३१-१२-२०२० एम ए एमबीए 
२ रा.शे. उंबरकर ड्माव १८-०६-१९६९ १९-१२-२०१३ पदोन्नतीने १९-१२-२०१३ ३०-०६-२०२७ बी काम 
३ Ast. वळवी अनु. जमाती ०५-०१-१९६६ ०७-१०-२०१३ पदोन्नतीने ०७-१०-२०१३ ३१-०१-२०२४ बीए 
डं ह. धो. शेलार खुला २८-०७-१९६७ २३-०९-२०१३ पदोन्नतीने २३-०९-२०१३ ३१-०७-२०२५ एम कॉम 
ष्‌ अ.व्ही.गायकवाड अ.जाती १२-११-१९७० ०१-१०-२०१३ पदोन्नतीने ०१९-१०-२०१३ ३०-११-२०२८ बोएससी 
द संजय ना. कोरडे झ्माव २५-०५-१९६८ १२-०३-२०१४ पदोन्नतीने १२-०३-२०१४ ३१-०५-२०२६ एम.कॉम. एमबीए 
छ रु. क. चव्हाण वि.जा.(अ) ०९-०६-१९६५ १०-०९-२०१४ पदोन्नतीने १०-०९-२०१९४ ३१-०५-२०२३ बी.ए. 
८ श्री. आर. जी. गायकवाड झ्माव १७-०२-१९६३ १३-१२-२०१६ पदोन्नतीने १३-१२-२०१६ २८-०२-२०२१ बी काम 
९ श्री. अ. यु. कुलकणी खुला २४-१२-१९६९ ०८-०५-२०१७ पदोन्नतीने ०८-०५-२०१७ ३१-१२-२०२७ बीएससी 
Ro श्री राजेंद्र ज्ञानेश्वर महामुनी झ्माव २६.०४.१९६४ १३.११.२०१९ पदोन्नतीने १३.११.२०१९ ३०.०४.२०२२ बी. ए. 
RR सो संगिता व्ही. वेदपाठक झ्माव १५.०५.१९६५ ११.११.२०१९ पदोन्नतीने ११.११.२०१९ ३१.०५.२०२३ बी. कॉम 
श्र श्री प्रशांत सुधाकर देशमुख खुला १७.०३.१९७१ ०७.११.२०१९ पदोन्नतीने ०७.११.२०१९ ३१.०३.२०२९ एम. कॉम 
RB श्री नामदेव सदाशिव घनवटे अनु. जाती ०५.०४.१९६३ ०५.११.२०१९ पदोन्नतीने ०५.११.२०१९ ३०.०४.२०२१ बो. कॉम 
शड श्री चितामण लक्ष्मण भोये अनु. जमाती ०१.०६.१९६२ ०६.११.२०१९ पदोन्नतीने ०६.११.२०१९ ३१.०५.२०२० एमएससी 
By श्री आदिनाथ दिनकर पवार खुला २६.०८.१९७१ ०८.११.२०१९ पदोन्नतीने ०८.११.२०१९ ३१.०८.२०२९ एम. ए 
१६ श्री नरेशसिंह विजयसिंह तंवर खुला ३०.१०.१९६५ ०४.१२.२०१९ पदोन्नतीने ०४.१२.२०१९ ३१.१०.२०२३ बी. कॉम 
च श्री रविंद्र कोंडीबा काळे खुला ०१.०६.१९७२ ०५.११.२०१९ पदोन्नतीने ०५.११.२०१९ ३१.०५.२०३० बीएससी 


'प्रपत्र- "qn 
सामान्य राज्य सेवा, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी गट-ब संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२१ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासुची 


अ. क्र. नांव wat जन्म तारीख | नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा दिनांक शैक्षणिक अहता | अभिप्राय 
(नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग (सरळसेवेने/ मर्यादीत ज्येष्ठतेचा मानीव 
बदलला असल्यास ळा या दिनांक 
दिनांक युक्‍त उमंदवाराचा 
त्याचा ) गुणवत्ता क्रमांक व परिक्षेचे 
वर्ष) 


LL 
— 
[—3 
— 
a 
न्न 
एज 
वतन 4 
= 
— 

=a 

| ग्या 


ix बीएससी 


g = 
र 
ह. 


